30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय पातूर 
जि. अकोला येथील मुख्य इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.९४/ आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ७ जून, २०२२. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/ग्रारुपातूर३० 
खाटाबांधकाम/५२०१-२०२/२२, दिनांक ०७.०४.२०२२. 


प्रस्तावना : 


ग्रामीण रुग्णालय, पातूर जि. अकोला येथील मुख्य इमारत बांधकामासाठी रु.२०६५.०० लक्ष 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


२. ग्रामीण रुग्णालय, पातूर जि. अकोला येथील मुख्य इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखडे सन २०२१-२२ च्या दरसुचिवर आधारीत आहेत. सदर अंदाजपत्रकामध्ये बांधकामासह 
(रुग्णालय इमारत तळ व पहीला मजला ३७५६.७३ चौ.मी. शवविच्छेदन गृह, स्वयंपाक घर व 
रुग्णवाहीका गॅरेज ३७८.०० चौ.मी.) रेन वॉटर हावेस्टिंग, विदयुतीकरण, पाणी पुरवठा व 
मल:निस्सारण, आग प्रतिबंधक, फर्निचर अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत व गेट, पार्कींग, भू-विकास, 
रिटेनिंग वॉल, वाटर टँक सी.सी.टि.व्ही, वातानुकुलत यंत्रणा इ.साठी तरतूद करण्यात आली सून, 
सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet नुसार अंदाजपत्रकामध्ये भाववाढीसाठी १० टक्के 
तरतूद दर्शविण्यात आली होती तथापि, समितीने बैठकीत दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन, आता 
भावाढीसाठी ५ टक्के तरतूद दर्शविण्यात आली आहे त्यानुसार मुख्य इमारत रु.२०६५.०० लक्ष इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.९४/आरोग्य 3 


अटीव शर्ती :- 


१) 


8) 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर रुग्णालय इमारत ७ असून त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ३७५६.७३ चौ.मी.आहे व बांधकामाचा 
दर रु.२६०००/- प्रती चौ.मी. आहे. 


१०) सदर कामाचे नकाशे शासकीय वास्तुझास्रज्ञाकडून तयार करण्यात आले आहेत. 
११)सदर दाजपत्रकामध्ये भाववाढीसाठी १० टक्के तरतूद दर्शविण्यात आली होती तथापि, 


समितीने बैठकीत दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन, आता भावाढीसाठी ५ टक्के तरतूद 
दर्शविण्यात आली आहे. 


१२) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्याच्या अटीस अधीन राहुन अंदाजित 
रु.२०६५.०० लक्ष इतक्या किंमतीस सहमती दर्शविली आहे 


३. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- ग्रामीण आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.९४/आरोग्य 3 


रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) मोठी बांधकामे (हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) 
(४२१०३२३८), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 
४. ग्रामीण रुग्णालय, पातूर जि. अकोला येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 
५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच सार्वनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपाचरीक संदर्भ क्र.७५/२०२२/इमा-२ दि. १९.०४.२०२२ अन्वये व उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या दिनांक ०६.०५.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३११०२६२८९७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Rosh ani Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n e 5 h Maharashtra, O = Government 


Kadam Patil core 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अकोला. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अकोला. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Shee?! 


Name of the Department 


Public Health Department 


io of Work: Construction of 30 Bedded Rural Hospital at Patur Dist - Akola 


[osama eer जान नधाननमाा तभा भ७% oan = 


‘Sr. शिक Particulars of Scope 


RECAPITULATION SHEET 
—SS— पपप. 


Unit Rate Norms 


i Rs 


Per 


वये = काळी 
L Cost Rs 
Component Wise | Total 


((Samt/Meter/LumpSum etc.)) _ 


LL. eae 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components) 


1 (a) Building proper (Built Up Area Sq.m) 


‘Hospital (Ground Floor : 3234 13/Sa M 26.000 

First Floor 144 60/Sq M 26.000 

“PM House. Kitchen. Ambulance 378 00:5१ M 26.000; 
__ TotalB.UA.= _ anlar _ 

(७) Rain/ Roof Water Harvesting र्ग 

(0) Ramp For Handicaps । 

Ad) Furniture 3378 73x70%=2365 5000, 


| 2 ‘]Water Supply & Sanitary Works 


3 | Electrification 


Internal 


! | External 


i [Fire Fighting Arrangements etc 


(B) MISCELLANEOUS ITEMS 
0) Compound Wall & Gate (Rmt) 


७) Internal Roads (Rmt) 


(iii Development of Ground. Horticulture 
(४) Land Scaping 

(v) Soil Investigations & Detail Land Survey 
(४) Parking 

(vii) Retaining Wall 

(४॥) CC Drain and C/D Works 

ix} Medical Gas pipeline 


(ix) Effluent Treament, Swage Treatment, 
Speciaitreatment to OT, Lean Lining Room etc 


_(C) OPTIONAL ITEMS _ 
1 Tau Conditioning 


2 {Lifts 


॥ 3 JAB Room, Area lighting, Pumps, Generator 


4 ल्ला 


ee Cee 
Sub Total (A) = 


aca paiement 


5% of (a) 
6% of (8) 


5000 
LS 
LS 
US 
LS 
LS 


LS; 


LS 


LS; 


(1)4(2)*(3)4(8)| 


Sub Total (८) 


) Total (b+c+d), 


: 18५७ 1०१७॥(3) __. 
___Sub Total (A) 


8000) 


| 8 40.87 ed 
| 37.59.600! 
98.28.000 


Sub Total (a) 
10.00 000 


9,76,74,980 _ 


2.00.000 
1.18.25 000 | 
a = 1,30,25,000 , 


Sub Total (2) _ 


| 48,83,749 | 


48.83.749| 
| 58.60.499, 
25.00,090 मणी 
1,32,44,248 | 


12,88,27,977 


— een क: 
"ळळळ० 
31,25.000' 
5,00.000| 
5,00.000 
500,000 
5 00.000 
25 00.000 
20 00.000 
40 00.000 | 
1.50.00,000' 


Sub Tote! (8) _ | _ speed 
| 16,34,52,977 
a : 
50.00.000 
20.00.000 | 


5.00,000 


acticin 


90,00,000' 


= क Project Cost (P)= (A) * (8) * (0) |___ 17:24:52,977. 
,{D) PROVISIONS ___ ek ene a SET ee ee यी 
{i} Contingencies 4% on (a) 39,06,999 
ans ७०७ 12% ०1 (२) 2.06,94357_ 
र (॥) Price Escalation 5% on (P) iy 86,22,649. ह 
ह (iv) Labour Insurance 0.5% on (P) : 8.62,265. रि 
eee क = Sub Total (D) Sones saline pi 
| 1 TOTAL COST OF PROJECT (TPC) _(A+B+C+0) ० 
Say Rs. (-3॥5,_ 2065.39 ___ 


“PLINTH AREA RATES FOR 


(i) Bldg Proper Cost “= Rs __ 26,000 
॥) Elect: Work - Rs _ _ 3,525 
il) Water Supply “= Rs _ ____ 1,300 
(४) For (i) + (ti) + (iit) = Rs 30,825 
(४) Total Project Cost = TPC + Area (as per "3") =Rs 


/Sqm 
/Sqm 
Sqm 
‘Sqm 


54978 / Sam 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the instailation 


